वाचा 


Ro 


सन 2029-2022 पासुन कायमविना अनुदान 
तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/ 
जादा तुकडया सुरु करण्यास इरादापत्र (LO!) 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ एप्रिल, २०२२ 


१) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-आयटीसी 
२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३, दिनांक ०७फेब्रुवारी,२०१८ 

२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीसी-२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३, 
दि. २३ मे, २०१९ 

३) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जुन,२०२० 

संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 

क्र.०८/खाओऔप्रसं/इरादापत्र/प्रस्ताव २०२०/०४, दि.०८.०१.२०२१ 

५) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 

क्र.०८/खाओऔप्रसं/इरादापत्र/प्रस्ताव २०२१/२७, दि.२६.०४.२०२१ 

संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 

क्र.०८/खाओऔषप्रसं/इरादापत्र/प्रस्ताव २०२१/५०, दि.१९.०७.२०२१ 

संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र 

क्र.०८/खाऔप्रसं/इरादापत्र/प्रस्ताव २०२१/६०, दि.११.०८.२०२१ 

विभागाचे पत्र क्र. आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३, दि.०९.१२.२०२१ 

डिजीटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.॥-०११(५१/२/२०२०-७/0 DIR (TC), 

dated ०८.०७.२०२१. 

१०)डिजीटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGT-99092/8/2024 DIR (TC), 
dated ०४.०८.२०२१,२२.०९.२०२१,२३.०९.२०२१ 

११) डिजीटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. DGT/9/2029/92-0/0 DD(TC), 
dated ०५.०९.२०२१ 

१२) डिजीटी, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. Affo99(49)/3/20220/0 DIR (TC), 
dated २१.०२.२०२२ 

१३) संचाळक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. खाऔप्रसं/ 
इरादापत्र/प्रस्ताव-२०२२/१७, दि.०७.०३.२०२२ 


Tae) 
~n 


&S 


hae 


cate 


शासननिर्णयक्रमांकःआयटीआय २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


प्रस्तावना: 


कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग, शासन निर्णय दि. ०७ फेब्रुवारी, २०१८च्या शासन 
निर्णयान्वये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे 
आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, जादा तुकडी, व्यवसाय 
बदल करण्याकरिता ऑनळाईन पध्दतीने शासनाचे इरादापत्र (LO) प्राप्त करण्यासाठीच्या 
प्रमाणित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आळेली आहे. उपरोक्त झासन निर्णय दि. २३ मे, २०१९च्या 
शासन शुध्दीपत्रकान्वये कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात ssl असून खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांना ईरादापत्राकरीता प्रत्यक्ष पडताळणी वगळून संस्थांनी ऑनलाईन पध्दतीने सादर 
केळेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात येऊन कागदपत्रांच्या व हमीपत्राच्या आधारे संगणक 
प्रणालीव्दारे राज्य शासनाचे इरादापत्र देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


शासन पत्र दिनांक १२ जून, २०२० अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून कायमविना 
अनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औ.प्र.संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औ.प्र.संस्थांमध्ये 
नवीन व्यवसाय/जादा तुकडी/व्यवसाय बदल करण्याकरिता झासनाचे इरादापत्र (LO!) प्राप्त 
करण्याकरीता शासनाने स्वतंत्र कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ ४ ते ७ व १३ 
अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालया यांचेकडून आवश्यक मानकांची पुर्तता 
करणाऱ्या ६२ नवीन व २६ विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाची नवीन व्यवसाय सुरु 
करण्याकरीताच्या इरादापत्राकरीता शिफारस करण्यात आळेली आहे. तसेच आवश्‍यक मानकांची 
पुर्तता न करणाऱ्या ११८ संस्थांची शिफारस करण्यात आलेली नाही. अशा शिफारस नाकारण्यात 
आलेल्या संस्थांना कळविण्याची जबाबदारी संचालनालयाची राहील व सदर संस्था शासन निर्णय 
दिनांक ०७.०२.२०१८ नुसार आवश्‍यक शुल्क भरुन ०१ वर्षाच्या आत त्रुटींची पुर्तता करु शहाकतील. 


तरी संचालनालयाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नवीन संस्था व विद्यमान संस्थांमध्ये 
नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया यांना कायम विना अनुदान तत्वावर खालील अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहुन इरादापत्र देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२१-२०२२ या वर्षापासून कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, 
जादा तुकडी सुरु करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या सहपत्र “अ” मध्ये नमूद ६२ नवीन खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना आणि सहपत्र “ब” मध्ये नमूद २६ विद्यमान खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा तुकडी सुरु करण्याकरीता कायम विनाअनुदान तत्वावर 
खाजगी संस्थांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून इरादापत्र (LO!) देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१. व्यवसाय अभ्यासक्रम कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर चालविण्यात येतील. 

२. ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यशासनाचे इरादापत्र (LO!) निर्गमित करण्यात येत 
आहे त्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे मानकांनुसार 
आवड्यक यंत्रसामुग्री, जागा, वीजपुरवठा, अर्हताधारी कर्मचारी वर्ग व इतर बाबींची 
१०० टक्के पुर्तता संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 


gestae 


शासननिर्णयक्रमांकःआयटीआय २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


३. 


& ह 


Go 


इरादापत्र (LO!) देण्यात येत असलेल्या संस्थांना डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे संलग्नता 
निकषानुसार (Affiliation Norms ) आवऱ्यक त्या सर्व बाबींची १०० टक्के पूर्तता करुन 
डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त करुन घ्यावी लागेल तसेच डी.जी.टी., 
नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाकडून प्रवेशास परवानगी प्राप्त करुन घ्यावी aries. सदर परवानगी 
प्राप्त झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेश करता येणार नाही अन्यथा संबंधित संस्था 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण 
यामधील अनाधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनाधिकृत अभ्यासक्रम पाठयक्रम सुरु 
करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” प्रमाणे कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 


. सदर संस्थांना प्रवेशपरवानगी पत्र निर्गमित करताना त्या संस्थेने नियमानुसार सर्व 


बाबींची पुर्तता केळी आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी 
संचालनालयाची राहील. 

कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग झासन निर्णय दि.०७/०२/२०१८ नुसार नवीन 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी प्रथम चार तुकडयांपर्यंत रु. १,००,०००/- व 
त्यापुढील प्रत्येक तुकडीस रु. २५०००/- तसेच विद्यमान संस्थेसाठी रु. २५०००/- प्रति 
तुकडी इतकी अनामत रक्‍कम संचाळनाळयास भरल्याशिवाय प्रवेशास परवानगी दिली 
जाणार नाही. 


. डी.जी.टी.,नवी दिल्ली यांची संलग्नता व व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाकडून 


प्रत्यक्ष प्रवेशास परवानगी प्राप्त नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत, असे अनाधिकृत 
प्रवेश दिल्यास सदर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समुचित प्राधिकरणाच्या परिक्षेस 
बसण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही व त्यामुळे उदभवणाऱ्या सदर विद्यार्थ्याच्या 
शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत जे शासकीय प्रचलित नियम आहेत त्यानुसार प्रवेश देणे 


बंधनकारक आहे, त्यानुसार प्रवेश देण्यात येतील. 


. महाराष्ट्र शासन व डि.जी.टी. नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 


अभ्यासक्रमाकरिता मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेश दिळे जाणार नाहीत. 


. संस्थेस सदर झासन निर्णय निर्गमित होणाऱ्या दिनांकापासुन ३ वर्षाच्या आत 


डी.जी.टी,नवी दिल्ली यांच्याकडून संलग्नता मिळविणे बंधनकारक राहील. अन्यथा 
नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेतील नवीन व्यवसाय, जादा तुकडी, व्यवसाय बदल इ. करिता देण्यात आलेले 
इरादापत्र आपोआप संपुष्टात येईल व अशा प्रसंगी संस्थांना इरादापत्राकरीता नव्याने 
अर्ज करावा लागेल. 


.नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, जादा तुकडी सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र (_0) मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाकरिता 
शासनाच्या, डी.जी.टी. नवी दिल्ली व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
प्रचलित नियमात वेळोवेळी जे बदल होतील तसेच राज्य शासनाचे /संचालनालयाचे 
वेळोवेळी निर्गमित होणारे आदेझाचे पालन काटेकोरपणे न केल्यास किंवा 


पृष्ठ४पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःआयटीआय २०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 


प्रवेश,संलग्नता,परिक्षा इ. बाबत कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता केल्यास संस्थेस 
देण्यात आलेले इरादापत्राची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

११.शासनाने निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेस बंधनकारक राहील व या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थेस प्रशिक्षणार्थ्याना 
आकारता येणार नाही. 

१२.प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या सतत तीन वर्ष मंजुर प्रवेश क्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी 
असल्यास अभ्यासक्रमाची मान्यता आपोआप रद्द होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०४१११६०९२७९००३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vinod Sheshrao BR Ch veh oS oy 
Bondre Se 
(विनोद बोंदरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 

१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३.सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
६.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
७.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
८.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक मंत्रालय,मुंबई 
९.प्रधान सचिव ,कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , HaHa, Aas 
१०.संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शाळेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचाळनालयामार्फत) 
१२.सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिककार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
१३. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षणसंचालनालयामार्फत) 
१४. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
१५. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
१६.निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठश्‍४पैकी४ 


सहपत्र अ 


कायम विनाअनुदान तत्वावर नविन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याकरिता इरादापत्राकरीता मान्यता देण्यात 


येणाऱ्या संस्थांची यादी 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता | इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
ee || तुकडया 
al २ ३ eee 4 & 
| अमरावती | 1१७४०० | श्री.तुकारामजी सोलव पाटील खाजगी ।वायरमन 
औ.प्र. संस्था, तोरणाळा -जोडगव्हाण , २९१ 
ता.जि. वाशिम फिटर 
२(१--१ 
इलेक्ट्रिशियन 
२(१--१ 
वेल्डर 
२(१--१ 
मेकॅनिकल डिझेल 
२(१--१ 
कोपा 
२(१--१ 
२ | अमरावती | piragyo3T ।सन्मती खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, एम. |इलेक्ट्रिशियन 
एच. क्र.१११ सावरगाव बरडे, अकंगाव रोड U9 
ता.जि.वाशिम जल्डर 
२(१--१ 
फिटर 
२(१--१ 
ड्रेस मेकिंग 
२(१--१) 
३ ।अमरावती ।>॥३०९६८ |रसिकलालजी धारीवाल खाजगी 'कॉस्मोटोलॉजी २(१--१ 
PIT39¢83T ।औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, मु.पो.आलेगांव 
ता.पातुर जि.अकोला विजतंत्री २(१--१ 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
वायरमन २(१--१) 
फिटर २(१--१ 
| अमरावती |Pitz0eseT |केबी जे खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था | इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
1३१८१४ ।, बोराखेडी ता. मोताळा, जि. बुलढाणा 
फिटर २(१--१) 
वायरमन २(१--१) 
सोलार २(१--१ 
टेक्नीशियन 
प्री प्रीपटेअरी २(१--१ 
मॅनेजमेन्ट स्कुल 
डिझेल मेकॅनिक २(१--१ 
५ |अमरावती ।॥३११७३॥ |स्वर्गीय दयासागरजी महाले खाजगी इलेक्ट्रिशियन ४(२--२ 
7॥३१७८५ |।औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ,तोरणवाडा रोड, 
उंद्री,ता.चिखली जि.बुलढाणा फिटर २(१--१ 
वायरमन २(१--१) 
कोपा २(१--१ 
सोलार A949) 
टेक्नीशियन 
वेल्डर A949) 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
षी २ ३ शिक्का रि 4g & 
६ ।|अमरावती |शा३१८०५ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज खाजगी औद्योगिक | जीओ इन्फोमेटीक २(१--१ 
२॥१८९९० 'प्रशिक्षण संस्था,शिलोडी रोड,खामगांव असिस्टंट 
जि.बुलढाणा डिझेल मेकॅनिक 944) 
कोपा २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
वीजतंत्री २(१4-१) 
फिटर २(१4-१) 
| अमरावती = |PIT39¢32T |अहिल्यादेवी होळकर खाजगी ओदयोगिक इलेक्ट्रिशियन २(१-१) 
प्रशिक्षण संस्था,चांदुर बाजार, मोर्शी 
रोड,ता.मोर्शी जि.अमरावती fax Ero 
वायरमन 9+) 
फॉशान डिझाईन २(१--१) 
टेक्नोलॉजी 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
सर्व्हेअर २(१--१) 
वेल्डर २(१--१) 
८ |अमरावती ।॥1३१८४२॥  ।|धन्वंतरी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण मार्केटिंग २(१--१) 
संस्था,डोईफोडेवाडी , ता. देउळगाव राजा एक्झिक्युटिव्ह 
जि.बुलढाणा इलेक्ट्रिशियन (949) 
वायरमन २(१4-१) 
हेल्थ सॅनिटरी (949) 
इन्स्पेक्टर 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१4१) 
असिस्टंट 
९ ।अमरावती ।॥"॥३१८६५ ।|जगदंब खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन ४ (२-२) 
संस्था,बेलोरा रोड,चांदुर बाजार ता.चांदुर 
बाजार, जि.अमरावती — रर 
कोपा २ (१--१) 
सोलार २ (949) 
टेक्नीशियन 
| ० |औरंगाबाद |॥1३११६२॥ ।|दिलीपराव विघ्ने खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण |इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
संस्था,आनंदगांव ता.शिरुर (कासार) जि.बीड 
वायरमन 949) 
जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
असिस्टंट 
स्टेनोग्राफर २(१4-१) 
सेक्रेटेरिअल 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
— | तुकडया 
fal २ ३ 1 “| रि y ६ 
| १ |अमरावती ।॥1३१९३० = aera खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , सर्व्हेअर २(१--१) 
नांद्रा कोळी, ता.जि.बुलढाणा 
इलेक्ट्रिशियन २(१4१) 
वायरमन २(१4-१) 
ड्रेस मेकिंग २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
१२ [अमरावती ।॥३१९४६॥ = [Seed खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण मेकॅनिक मोटार २(१--१) 
संस्था,बांभुळगांव ता.जि.अकोला व्हेईकल 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
कोपा २(१--१) 
वेल्डर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
१३ |अमरावती ।॥३०९५९५॥ ।|चैतन्य खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण वायरमन २(१-१) 
संस्था, खानगांव यवतमाळ ,वणी 
रोड,ता.जि.यवतमाळ इलेक्ट्रिशियन A) 
कोपा २(१--१) 
सर्व्हेअर २(१--१) 
वेल्डर २(१--१) 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१:१) 
असिस्टंट 
| अमरावती ।॥॥३१९२८ संत गाडगेबाबा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन 8(2+2) 
संस्था,आष्टी,ता.भातुकली जि.अमरावती 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
कोपा २(१--१) 
मेकॅनिक मोटार २(१--१) 
व्हेईकल 
१५ | औरंगाबाद | "१९२६७ | श्री. वैजनाथ खाजगी .औ.प्र.सं., मु.पो. हळग, | इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
तालुका परळी, जि.बीड-४३१५१५ 
वायरमन २(१4-१) 
फिटर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 


टेक्नीशियन 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
षी २ ३ 1... dl 7 y & 
१६ औरंगाबाद ।1३०९०५ ।|जिजाऊ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिशियन 8(2+2) 
३१८२८ संस्था,धर्मापुरी ता.जि.परभणी 
वायरमन २(१4-१) 
वेल्डर २(१--१) 
फिटर २(१--१) 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१:१) 
असिस्टंट 
कॉस्मोटोलॉजी २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
| औरंगाबाद |॥३०९५८॥ |।नॅशनल खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण मेकॅनिक मोटार २(१--१) 
संस्था,मु.पो.शिल्लोड तां.शिल्लाड जि.औरंगाबाद व्हेईकल 
विजतंत्री ४२२) 
वायरमन २(१--१) 
कोपा २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
१८ औरंगाबाद [PIT ३१४६४ |आर.जी.खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण मार्केटिंग %9+9) 
संस्था,मु.पो. aera ता.बीड .जि.बीड एक्झिक्युटिव्ह 
विजतंत्री २(१--१) 
वायरमन २(१--१) 
'जीओ इन्फोमेटीक (949) 
असिस्टंट 
१९ |औरंगाबाद ।०॥३०८८० |रामराजे खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, |इलेक्ट्रिशियन 8(2+2) 
PIT390¢3T ।रामनगर अकोली,ता.गंगाखेड जि.परभणी 
फिटर २(१4-१) 
वायरमन 8(242) 
कम्पुटर हार्डवेअर (949) 
अण्ड नेटवर्क 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
वेल्डर २(१4-१) 
२० औरंगाबाद ।1३१०५२॥ = विश्वकर्मा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ।|इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
PITZ9693T |बिदर रोड, उदगीर ता. उदगीर जि लातूर 
वायरमन २(१4-१) 
आयओटी 949) 
टेक्नीशिअन aed 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
कोपा २(१--१) 


अ.क्र) विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
क. | तुकडया 
fe 2 3 शशि षु ६ 
२१ औरंगाबाद ।०॥३१०२४ | स्वामी विवेकानंद खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण |इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
7॥३१७९९॥ |संस्था,मु.झोला पो. देवगाव ता. केज जि. बीड 
फिटर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
कॉस्मोटोलॉजी २(१--१) 
ड्राफ्समन सिव्हिल २(१4-१) 
२२ औरंगाबाद ।॥०॥३१०८१  |।संत गाडगेबाबा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
॥३१८१६॥ ।संस्था,मार्तंडवाडी , पो.राणीसावरगांव ता.पालम 
जि.परभणी वेल्डर (949) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
डिझेल मेकॅनिक २(१4-१) 
फायर टेक्नॉलॉजी २(१4-१) 
आणि औद्योगिक 
कोपा २(१--१) 
वायरमन 2949) 
२३ औरंगाबाद [PIT39044T «= aT इंडिया खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
PITZ993T 'संस्था,मु.कोरेगांव ता.लोहा जि.नांदेड 
फिटर २(१4-१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
डिझेल मेकॅनिक २(१4-१) 
कोपा २(१--१) 
वायरमन २(१4-१) 
२४ औरंगाबाद ।०॥३१५४७ |बीएलडी खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, ।फिटर २(१--१) 
मुंबई नागपुर हायवे, टोळ नाका जवळ, देशमुख 
कषी फार्म, मु.पोस्ट लासूर स्टेशन ता. गंगापूर [सोलार A444) 
जि. औरंगाबाद टेक्नीशियन 
डेन्टल २(१--१) 
लॅबोरेटअरी 
इलेक्ट्रिशियन 2949) 
२५ औरंगाबाद ।०॥३१३९४ ।|जिजाऊ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
शा३१९०२  ।बचोटी ता.कंधार जि. नांदेड 
वायरमन २(१4-१) 
फिटर 949) 
फॉशन डिझाईन 2949) 
टेक्नोलॉजी 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
— | तुकडया 
हि २ ३ a 7 y & 
२६ औरंगाबाद |>॥३१४३४॥ ।महात्मा गांधी खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन (949) 
1३१९१८५ संस्था बलंतवाडी पो. घोडज ता.कंधार जि. 
नांदेड वायरमन 2944) 
फिटर २(१--१) 
wr डिझाईन २(१--१) 
टेक्नोलॉजी 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
२७ औरंगाबाद |>॥३१०२३॥ ।बाजीराव पाटील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण ।|इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
PIT39¢o3T संस्था मु.पो.नायगाव ता. कळंब जि. उस्मानाबाद 
कोपा २(१--१) 
वायरमन २(१4-१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
२८ |औरंगाबाद |०॥३११६९॥ ।|मंगलदीप खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण कॉस्मोटोलॉजी २(१--१) 
श३१७८२॥  ।संस्था,गट क्रमांक २२९ गायकवाड ग्लोबल 
स्कृलच्या मागे, बीड रोड, निपाणी, 
ता.जि.औरंगाबाद 
इलेक्ट्रिशियन 8(242) 
फिटर २(१4-१) 
सॉईल टेस्टींग 2949) 
अँण्ड क्रॉप 
वायरमन 8(2+2) 
२९ औरंगाबाद |।>॥३१५७२॥  ।लोकमानस खाजगी ओदयोगिक प्रशिक्षण मार्केटिंग २(१--१) 
संस्था,मु.पो.वासनवाडी ता.जि.बीड एक्झिक्युटिव्ह 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
वायरमन 9+) 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१4१) 
असिस्टंट 
३० औरंगाबाद ।>॥३१८७७ ।आदर्श खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन 8Q+2) 
संस्था,मु.पो.सारोळा ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद 
ड्रायव्हर कम 949) 
मेकॅनिक 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
वायरमन २(१4-१) 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
— | तुकडया 
fal 2 3 fel 7 y ६ 
३१ औरंगाबाद ।॥1३१८८५  |महात्मा फुले खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण सर्व्हेअर २(१--१) 
संस्था, गट नं.१०७२, ३३९४ WAC जवळ, 
कुणकी रोड, जळकोट ता.जळकोट जि.लातुर इलेक्ट्रिशियन २7०१ 
फिटर २(१--१) 
वायरमन २(१4-१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
रेडीओलॉजिस्ट २(१4-१) 
टेक्निशिअन 
३२ |औरंगाबाद ।»॥३१९०१ ।|के टी पाटील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण सर्व्हेअर २(१4-१) 
संस्था,सर्वे नं.६२७,जाधववाडी 
रोड,ता.जि.उस्मानाबाद इलेक्ट्रिशियन 3444) 
वेल्डर २(१--१) 
कोपा २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
३३ औरंगाबाद ।»॥१९४४७ |चंद्रलोप खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण वायरमन २(१--१) 
संस्था,गट नं.५२ हर्सुल,सावंगी तुळजापुर 
शिवार जळगांव रोड औरंगाबाद इलेक्ट्रिहयन २7१ 
ता.जि.औरंगाबाद 
कोपा २(१--१) 
फिटर २(१4-१) 
वेल्डर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
३४ |औरंगाबाद ।»1३१५०९५ ।|बालचंद्र नाईक खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण ।वेल्डर २(१--१) 
संस्था,तेलवाडी ता.कन्नड जि.औरंगाबाद 
इलेक्ट्रिशियन 8(R+2) 
कोपा 949) 
फिटर २(१4-१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
३५ | नागपुर 2॥१६५६४]॥ | स्वर्गिय बुलोबाई तागडे खाजगी औद्योगिक | इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था, मु. पोस्ट सावरगाव तालुका 
नरखेड जि. नागपूर Pex २१ 
कोपा २(१--१) 
स्टेनोग्राफर , २(१--१) 
सेक्रेटरियल 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
— | तुकडया 
al 2 3 ete an el 7 y & 
३६ | नागपुर ॥१९३६८॥ | माणिकगड खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | इलेक्ट्रिशियन 8(2+2) 
खामोना, तालुका राजुरा जिल्हा चंद्रपूर 
फिटर 2(9+9) 
वेल्डर २(१--१) 
मेकॅनिकल डिझेल २(१--१) 
३७ | नागपुर 2॥१९७४६॥ | संत गजानन महाराज खाजगी औद्योगिक |।कोपा २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था, मु.पोस्ट वेलतूर, तालुका कुही, 
जिल्हा नागपूर Prez २7१ 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
ड्रेस मेकिंग २(१--१) 
३८ ।नागपुर ॥३०८८४॥ |जी.के खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
PITZ9¢4oT  ।मु.पो. कावराबांद ता.सालेकसा जि. गोंदिया 
फिटर २(१4-१) 
कोपा २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
कॉस्मोटोलॉजी २(१--१) 
३९ ।|नाशिक PIT ३०७८५ | डॉ.विजय बिडकर खाजगी औदयोगिक इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था,अभोणे ता.कळवण जि.नाशिक 
फिटर २(१4-१) 
हेल्थ सॅनिटरी (9449) 
इन्स्पेक्टर 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
| नाशिक PIT30¢33T  ।स्वामी खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
71३१८९२  |संस्था,तळोदा,ता.गट नं ४० ब,अक्क्लकुव बाय 
पास तळोदा ता.तळोदा जि.नंदुरबार वायरमन २7० 
फिटर २(१4-१) 
जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
असिस्टंट 
कोपा २(१4-१) 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
fal 2 3 हकक सागा 7 y ६ 
४१ |नाशिक 1३०९४७ श्री.व्हि.एस.सावंत खाजगी औ.प्र.संस्था इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
३१७९२ ।गट,नं.६१ सायने बृ ता.मालेगांव जि.नाशिक 
वेल्डर २(१--१) 
फिटर २(१--१) 
जीओ इन्फोमेटीक (949) 
असिस्टंट 
स्टेनोग्राफर 9+) 
सेक्रेटेरिअल 
वायरमन २(१4-१) 
४२ [arte 1३०७८२ | ST. कोळपे खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन %9+9) 
PITZQOST  'संस्था,कोळपेवाडी ता.कोपरगांव 
जि.अहमदनगर फिटर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
कोपा २ (१--१) 
४३ ।पुणे 1३०८५४ ।|आदर्श खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
मु.पो.खडकवाडी ता.पारनेर जि.अहमदनगर 
नि३१७९४ फिटर २(१4-१) 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१4१) 
असिस्टंट 
रेडिओलॉजीस्ट २(१4-१) 
टेक्निशियन 
वायरमन २(१4-१) 
वेल्डर २(१--१) 
| नाशिक PiTzecegT श्री रवींद्र राजाराम पवार खासगी औद्योगिक |इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
॥1३१८१२॥  । प्रशिक्षण संस्था २६, श्रीकृष्ण नगर, सावदा रोड, 
रावेर, ता. रावेर जि.जळगांव फिटर (444) 
वेल्डर २(१--१) 
ड्रेस मेकिंग २(१4-१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
४५ [arte 27३०९७८ श्री पद्ममालय खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
संस्था मु.पो.कसोदा ता. एरंडोल जि. जळगाव 
फिटर 949) 
हेल्थ सॅनिटरी (9449) 
इन्स्पेक्टर 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 


अ.क्र) विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
iid 2 3 1 * | षु ६ 
४६ [ate PIT39039T  ।युनिक खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
सुतगिरणी रोड,ता यावल जि.जळगांव 
फिटर २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
वेल्डर २(१--१) 
सुईंग टेक्नोलॉजी २(१:१) 
| नाशिक 2॥३१०९१  ।कै. भाऊसाहेब नत्थू नातू पाटील खासगी इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बेटावद ता. 
सिंदखेडा जि. धुळे फ़िटर Aa) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
हेल्थ सॅनिटरी (9449) 
इन्स्पेक्टर 
४८ |नाशिक PITZ9436T ।|धडगाव खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,  ।सोलार २(१--१) 
मु.पो.भुजगांव, धडगांव ता.आक्रणी जि. नंदुरबार |टेक्नीशियन 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
सुईंग टेक्नोलॉजीजी २(१:१) 
ड्रेस मेकिंग २(१--१) 
४९ ।नाशिक PIT39¢02T ।पी.जी. खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था , इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
संतभूमी,मु. पो. चौपाळे ता.जि.नंदुरबार 
डिझेल मेकॅनिक २(१--१) 
फिटर २(१--१) 
मेकॅनिक २(१--१) 
रेफ्रिजरेशन आणि 
कोपा २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
go] नाशिक 7॥१९८२२॥ | अहिंसा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | इलेक्ट्रिशियन 
सी.एस. नं. ३१३/२ बी, सोहम पार्क, जवळ, धुळे ६ (३३३) 
रोड, ता.जि. नंदुरबार-४२५४१२ फिटर 
६ (3+3) 
मेकॅनिक मोटर 
व्हेईकल २ 
वेल्डर २(१--१ 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
षि २ ३ शिशकला रि y & 
५१॥ नाशिक २०२९८१ | वसुधा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | इलेक्ट्रिशियन 
दोडाईचा मु.पोस्ट- ऑफ डायव्हर्जन रोड, नुतन 3R+9) 
हायस्कुलच्या मागे, गेट नं. २५, दोडांईचा , ता. i 
सिंदखेड जि. धुळे- ४२५४०८ २ (१--१) 
फिटर 
३ (२--१) 
tar डिझाईन २(१--१) 
टेक्नॉंलॉजी 
42 पुणे १०॥१९५२७ | फराटे पाटील, खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण | इलेक्ट्रिशियन 
संस्था, मांडवगण फराटा, ता. शिरुर जि. पुणे २ (१३१) 
फिटर 
२ (9+9) 
वायरमन 
२ (9+9) 
कोपा 
२ (9+9) 
५३ |पुणे 21३०७९६ ।विजय क्रिष्णन खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण  ।मेकॅनिक मोटार २(१-१) 
PITZ9CCoT  |।संस्था,सरवडे ता.राधानगरी जि.कोल्हापुर व्हेईकल 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
फिटर २(१4-१) 
सुईंग टेक्नोलॉजी २(१--१) 
सोलार २(१--१) 
टेक्नीशियन 
५४ ।पुणे 21३१३६७ = [ait शिवाजीराव देशमुख खाजगी औद्योगिक |इलेक्ट्रिशियन २(१4-१) 
1३१९१४ प्रशिक्षण संस्था, मु. रेड पो.शिराळा ता.शिराळा 
जि.सांगली फिटर (949) 
वेल्डर २(१--१) 
कोपा २(१--१) 
'जीओ इन्फोमेटीक २(१:१) 
असिस्टंट 
ड्राफ्समन मेकॅनिक २(१4-१) 
५५ ।पुणे 27०८०५२  ।राजारामबापु खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण मेकॅनिक मोटार २(१--१) 
संस्था,३५/४ वडगांव , शिंदे रोड,लोहगांव व्हेईकल 
ता.जि.पुणे मेकॅनिक कन्झुमर (949) 
इलेक्ट्रानिक्स 
काप्युटर हार्डवेअर (949) 
अण्ड नेटवर्क 
आओटी २(१4-१) 
टेक्निशीअन 


अ.क्र| विभागाचे ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व पत्ता |इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नांव नोंदणी क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
| तुकडया 
al 2 3 1. - 0.1 रि 4g ६ 
५६ ।पुणे ३१८७१ |समीर खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण डिझेल मेकॅनिक (949) 
PITORCQOT «RRA, A. खटफळ एम.आय.डी.सी. 
बारामती .ता.बारामती, जि.पुणे Ware ETC 
वेल्डर २(१--१) 
वीजतंत्री 9o(4+4) 
वायरमन २(१--१) 
कोपा २(१4-१) 
सोलार २(१4-१) 
टेक्नीशियन 
फिटर २(१--१) 
go पुणे 1३१८८१ [eae राजेंद्रकुमारजी घोलप ,खाजगी 'जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मु.पो. भिगवण ता. असिस्टंट 
7०९६७२ इंदापूर जि. पुणे ASST २7० 
इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
फिटर २(१--१) 
कोपा 2949) 
५८ ।पुणे 7३१८१५ |शिवाजीराव देसाई खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण | इलेक्ट्रिशियन २(१-१) 
संस्था दौलतनगर ता. पाटण, जि.सातारा 
फिटर (949) 
ड्रायव्हर कम २(१--१) 
मेकॅनिक 
स्मार्टफोन २(१4-१) 
टेक्निशियन कम 
५९ | मुंबई ३१३२७ ||श्री अंनगरसिद्ध खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण  |जीओ इन्फोमेटीक २(१:१) 
संस्था सांगुळवाडी ता,वैभववाडी जि. सिंधुदुर्ग |असिस्टंट 
मार्केटिंग २(१4-१) 
एक्झिक्युटिव्ह 
इलेक्ट्रिशियन (949) 
वायरमन (949) 
६० ।मुंबई 1३०९९३] |झानेश्वर खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
मडखोल ता.सावंतवाडी जि. सिंधुदुर्ग असिस्टंट 
ह्यूमन रिसोर्सेस २(१--१) 
एक्झिक्युटिव्ह 
इलेक्ट्रिशियन (949) 
वायरमन (949) 
६१ ।मुंबई 21३०९६६ डिस्कव्हरी खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था |जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
मोहोप्रे ता. महाड जि. रायगड असिस्टंट 
मार्केटिंग २(१--१) 
एक्झिक्युटिव्ह 
इलेक्ट्रिशियन २(१4-१) 
वायरमन (949) 
६२ [ass शा३१०५१ स्क्वेअर खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था |जीओ इन्फोमेटीक २(१--१) 
TOR ता.श्रीवर्धन जि.रायगड असिस्टंट 
ह्यूमन रिसोर्सेस (949) 
एक्झिक्युटिव्ह 
इलेक्ट्रिशियन 949) 
वायरमन (949) 


सहपत्र -ब 


कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विदयमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये वाढीव 


व्यवसाय/वाढीव तुकडी करिता इरादापत्राकरीता मान्यता 


देण्यात आलेल्या संस्था 


अ.क्र. ।विभागाचे नांव | ऑनलाईन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण ।इरादापत्राकरीता मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
नोंदणी क्रमांक  ।संस्थेचे नांव व पत्ता अभ्यासक्रमाचे नाव व तुकडयांची संख्या 
व्यवसाय तुकडया 

fae 2 3 = sae 4 द 

| अमरावती २०४४९] विद्यानिकेतन खाजगी औ.प्र. ।सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 

संस्था, टाकरखेड (मोरे) रोड, (इलेक्ट्रिकल) 
अंजनगांव सुर्जी, ता. अंजनगांव, 
जि. अमरावती 
२(१--१) 
लिफ्ट अण्ड एक्सलेटर 
मेकॅनिक 
२(१--१) 
स्टनोग्राफी सक्रेटरीअल 
असिस्टंट (इंग्रजी) 
२(१--१) 
एलओटी cir स्मार्ट 
सिटी 

२ अमरावती ।]३१२०१ SL खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण |सोलार cfr २(१--१) 
संस्था,मौजे,टाकळी (इलेक्ट्रिकल) 
ge areata ता.जि.अमरावती 

3  |औरंगाबाद PIT3938¢ शिवारोग्या खाजगी औदयोगिक ।मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था,गेवराई 
ता.गेवराई जि.बीड 

इलेक्ट्रिशियन वाढीत तुकडया 
२(१--१) 
frat इन्फोमेटिक असिटंन्ट |२(१--१) 

i औरंगाबाद PIT30Z04 माउली खाजगी औदयोगिक कॉप्युटर ऑपरेटर अण्ड  |।२(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था,मु.पो.तांडोर प्रोग्रामिंग 
विलास सुगर फॅक्टरी जवळ 
ताःउदगीर जि.लातुर सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 

(इलेक्ट्रिकल) 

५ औरंगाबाद २1३०७९७ ऑन रत्नाकररावजी गुट्टे खासगी | इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ४(२५-२) 
वडगांव स्टेशन ता.सोनपेठ 
जि.परभणी 

६ औरंगाबाद 1३०९७१ श्री धनेश्वरी मानव विकास जीओ इन्फोमेटीक असिस्टंट |२(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गट 
क्रमांक ५१, बुद्रुक, गंगापूर , 
वाळूज औरंगाबाद मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह. |२(१--१ 


ष्‌ औरंगाबाद PIT39089T श्री साई जनविकास wear जीओ इन्फोमेटीक असिस्टंट |२(१--१) 
खंडाळा खासगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था पोस्ट खंडाळा 
वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह 1२0) 

¢ औरंगाबाद PIT30882T स्वामी विवेकानंद खाजगी सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भूखंड (इलेक्ट्रिकल) 
क्र. ७४, कळंब रोड, MIDC, 
जि.लातूर इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया 

२(१--१) 

९ औरंगाबाद "1३१८९० वैजनाथ खाजगी औद्योगिक हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर  |२(१--१ 
प्रशिक्षण संस्था,मु.पो.हंलब 
ता.परळी जि.बीड 

| o ।मुंबई >॥३०९२७ अहमद अब्दुल्ला गरीब खाजगी मेकॅनिक रेफ्रिजरेहान आणि |२(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मेमन |एअर कंडिशनर 
वॅल्फेअर एज्युकेशनल कॅम्पस , 
वाफा पार्कच्या मागे, अल्मास 
कॉलनी, कौसा, मुंब्रा जि.ठाणे 

i १  'मुंबई >॥३१८४५ यशोदीप सामाजिक विकास जीओ इन्फोमेटीक असिस्टंट |२(१--१) 
संस्था,औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
सरलगाव, ता. मुरबाड जि. ठाणे 

हयुमन रिर्सोस २(१--१) 
एक्झिक्युटिव्ह 

१२ ।|नाशिक PIT2083¢T गुरुकुल खाजगी औ.प्र.संस्था, | इलेक्ट्रिशिअन वाढीव तुकडया 
३४१बी २४२ फुले नगर, मनमाड २(१--१) 
रोड, ता.नांदगांव .जि.नाशिक- 

४२३१०६ 

१३ नाशिक PIT99¢33T कै.जी.एस. वराडे खाजगी | इलेक्ट्रिशिअन वाढीव तुकडया 
औ.प्र.संस्था, जुना बस स्टँड २(१--१) 
रोड, जुने गाव, डिवायएसपी 

कार्यालय समोर, 
ता.मुक्‍्ताईनगर , जि. जळगांव- Taree 
Gosek कम्प्युटर एडेट WHS  ।२(१--१) 
अँड डिझाईनिंग 
२(१--१) 
सोलर टेक्नीशियन 
(इलेक्ट्रीकल) 

ण नाशिक PIT30220 दादासो आनंदराव गणपत पवार । इलेक्ट्रिशिअन वाढीव तुकडया 
खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण २(१--१) 
संस्था,गेट नं.२७९ एन.एच.नं-३ 
बोराने फाटा फिटर वाढीव तुकडया 


(नरडाने)ता.शिंदखेडा जि.धुळे 


१(१--०) 


१५ ।नाशिक 2॥३०८१६ शिर्डी साई ग्रामिण खाजगी डिझेल मेकॅनिक २(१--१) 
औदयोगिक प्रशिक्षण 
संस्था,पो.राहता ता.राहता 
जि.अहमदनगर चर ज्ञ 
इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया 
२(१--१) 
मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि |२(१--१) 
एअर कंडिशनर 
१६ ART 1३१२९० जामिया खाजगी औद्योगिक फॅशन डिझाईन टेक्नॉंलॉजी ।२(१--१ 
प्रशिक्षण संस्था अमलीबारी फाटा 
जवळ अक्कलकुवा जिल्हा 
डार सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
(इलेक्ट्रिकल) 
मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि ।वाढीव तुकडया 
एअर कंडिशनर २(१--१) 
इलेक्ट्रिशिअन वाढीव तुकडया 
8(2+2) 
i नाशिक PIT3930§T मातोश्री खाजगी औद्योगिक डिझेल मेकॅनिक १(१--०) 
प्रशिक्षण संस्था बाभूळगाव 
(एसएनडी कॅम्पस) ताल येवला 
जिल्हा नाशिक aa ania 
१८ |।नाशिक PIT3003T छत्रपती शाहू महाराज खाजगी | जीओ इन्फोमेटीक असिस्टंट |२(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
पारनेर ता.पारनेर जिल्हा 
seer मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह २(१--१) 
१९ ।|नाशिक PIT39082T धरती जनसेवा प्रतिष्ठान साक्री ।जीओ इन्फोमेटीक असिस्टंट |२(१--१) 
धुळे खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था मु. तामसवाडी पो. गंगापूर 
ताः साक्री जिल्हा धुळे मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह. |२(१--१ 
२० ।|नाशिक शा१७९४४ हिंद सेवा मंडळाचे श्री संत फॅशन डिझाईन टेक्नॉंलॉजी ।२(१--१ 
गाडेगेबाबा खाजगी औदयोगिक 
प्रशिक्षण संस्था शिवाजी नगर 
,भुसावळ ता.भुसावळ जि.जळगांव मेकनिक teen अण्ड lara 
एअर कंडिशनर 
सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
(इलेक्ट्रिकल) 
२१ ।पुणे PIT39009T संजयसिंह गायकवाड खासगी ।सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
औद्योगिक प्रशिक्षण (इलेक्ट्रिकल) 
संस्था,मु.पोस्ट 
डोनोली,बाबंवडे,ता.शाहुवाडी 


जि. कोल्हापुर 


२२ ly 21३११९५ kumss खाजगी औद्योगिक मल्टीमीडिया ऐंनिमेदान २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था मालवडी, पोस्ट - | sos Wares इफेक्ट 
कर्‍हाटी, तालुका - बारामती , 
जिल्हा - पुणे. मेकॅनिक मोटर व्हेईकल |२(१--१) 
ह्यूमन रिसोर्स एक्झिक्युटिव्ह |२(१--१) 
लिफ्ट आणि एस्केलेटर २(१--१) 
मेकॅनिक 
फायर टेक्नॉलॉजी आणि  ।२(१--१ 
इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजमेंट 
इंडस्ट्रियल पेंटर २(१--१) 
मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि |२(१--१ 
एअर कंडिशनर 
सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
(इलेक्ट्रिकल) 
२३ ।पुणे ॥३१८४४॥ वसंतराव काळे औद्योगिक सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था, (इलेक्ट्रिकल) 
मु.धोंडेवाडी ,पो.जैनवाडी ,ता.पंढर 
पुर जि.सोलापुर 
२४ पुणे 1३१८७५ सहकाररत्न शामरावजी पाटील । इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकडया 
येड्रावकर खाजगी औद्योगिक २(१--१) 
प्रशिक्षण संस्था, जय सांगली 
नाका, 
यद्राव,इचलकरंजी ,ता.शिरोळ 
जि.कोल्हापुर 
२५ ।पुणे PIT39829T श्रीमती सुलोचना भट्ट महिला 111 २(१--१) 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, कुंडल ता. पलूस जि. 
सांगली फिटर २(१--१) 
मशिनिस्ट २(१--१) 
मल्टीमीडिया अनिमेशान  ।२(१--१ 
आणि स्पेशल इफेक्ट 
२६ ।|नाशिक PIT3984¢T NDMVP समाज खाजगी इलेक्ट्रिशियन वाढीव तुकड्या 
औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, न्यु २(१--१) 
इंग्लिश कॅम्पस,मालेगांव रोड 
नांदगांव ता.नांदगांव जि.नाशिक ai 
पा २(१--१) 
सोलार टेक्निशिअन २(१--१) 


(इलेक्ट्रिकल) 


